राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास 
अभियानांतर्गत शासकीय निजामकालीन जुन्या व 
मोडकळीस आलेल्या शाळांच्या वर्गखोल्या दुरुस्ती 
व पुनर्बांधणीसाठी निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण-११२१/प्र.क्र.२८२/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:-१६ डिसेंबर, २०२१ 


aa: शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र.सादिल-२०२१/प्र.क.१०१/एसमएम-४, 
दिनांक ९ सप्टेंबर, २०२१. 


प्रस्तावना : 


राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळेतील वर्गाची पुनर्बांधणी तसेच शाळांची दुरुस्ती 
करण्यासाठी राजमाता जिजाऊ शौक्षणिक विकास गुणवत्ता अभियानांतर्गत प्रथम टप्प्यात मराठवाडा 
विभागातील निजामकालीन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांची दुरुस्ती/पुनर्बाधणी करण्याचे 
प्रस्तावित आहे. संदर्भ क्र.१ अन्वये सदर प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
त्याअनुषंगाने प्राधान्यक्रम निश्चित करता, मराठवाडा विभागातील शाळांमध्ये मोडकळीस आलेल्या 
वर्गखोल्यांची पुनर्बाधणी व दुरुस्तीची कामे तातडीने करण्यासाठी निधी वितरणाची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

१. राजमाता जिजाऊ शैक्षणिक गुणवत्ता विकास अभियानांतर्गत मराठवाडयातील निजामकालीन 
जुन्या व मोडकळीस आलेल्या शाळांच्या वर्गखोल्या दुरुस्ती व पुनर्बाधणीसाठी रु.१२.०० कोटी (रुपये 
बारा कोटी फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. सदर बांधकामे 
करण्यासाठी सर्व शिक्षा अभियानाच्या (महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद) यंत्रणेचा वापर करण्यात 
यावा. 

२. याकरिता होणारा खर्च ‘2202 सर्वसाधारण शिक्षण, ०१ प्राथमिक शिक्षण, १९६, जिल्हा 
परिषदांना सहाय्य,(०१) प्राथमिक शिक्षणासाठी जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१)(०१) महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८२ अन्वये जिल्हा परिषदांना सप्रयोजन 
अनुदाने (२२०२०१७३)' या अर्थसंकल्पीय SEBS) सन २०२१-२२ करिता मंजूर केलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. यासाठी आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक आणि सहायक संचालक (लेखा) 
प्राथमिक शिक्षण संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
४. सदर area निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ९९३/व्यय-५, दिनांक 
१५.११.२०२१ अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण ११२१/प्र.क्र.२८२/एसएम-१ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२१६१ ५२३५३०८८२१ असा आहे. हा शासन 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Wa: 


GM _८ 02८ WwW AN -O 
~ na >“ ~n ष्य“ ~~ ~~ ~~ ~~ 


wen 


itally signed by PRAVIN RAJARAM MUNDHE 


IN: c=IN, O0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘SCHOOL 
Pp RAV | N RAJ A RA M EDUCATION DEPARTMENT, postalCode=400032, Mi ht 
2.5.4.20=8cc298cb2ba38f035e6bd1a51789c7ed 1ed4f4fce865eda34 
95969f77d97¢89; 


pseudonym=8A56BA47E80DB19230A0A 19F 1AC94146E6B7B8A8, 

M U N D H F INumber=DC78036626EC580D66COAC502D43AF5F670B5BA13 
F51213AD071ACD53714A284, PRAVIN RAJARAM MUNDHE 
Date: 2021.12.16 15:36:10 +05'30' 


(प्रविण मुंढे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
अ.मु.स. वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

राज्य प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद, चर्नी रोड, मुंबई. 
अवर सचिव (अर्थसंकल्प), शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
कक्ष अधिकारी (एमएम-४), शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
महालेखापाल(लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर१/२. 

महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर१/२. 


०) निवडनस्ती/एसएम-१ कार्यासन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


